उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील 
शासकीय महाविद्यालये/संस्थेमधील प्राचार्य, गट-अ 
या पदावरील अधिका-यांच्या सन २०२३ मधील 
नियतकालिक बदल्यांबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र.७१/मशि-१ 
मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ३० मे, २०२३. 


आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियम आणि शासकीय कर्तव्य पार पडतांना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ हा दिनांक ०१ जुले, २००६ पासून अंमलात आला आहे. सदर 
अधिनियमातील कलम ३ (१) मधील तरतूदीनुसार, बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्याच्या 
मान्यतेने, उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील शासकीय महाविद्यालये/संस्थांमधील प्राचार्य, 
गट-अ पदावरील खालील अधिकाऱ्यांची बदलीने त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ क्रमांक ५ मध्ये दर्शविलेल्या 
पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहे :- 


a.) अधिकाऱ्यांचे नाव सध्या कार्यरत असलेले बदलीनंतरचे शेरा 
क्र. महाविद्यालय/संस्था महाविद्यालय/संस्था 
[ay २ "क्क कत षु & 
7 . | SI. स्वाती वाव्हळ, इस्माईल युसूफ संचालक, राज्य प्रशासकीय | प्रशासकीय 
प्राचार्य महाविद्यालय, जोगेश्वरी, । व्यवसाय प्रशिक्षण संस्था, 
मुंबई. मुंबई (रिक्‍त पदी) 
२. | डॉ. जयराम खोब्रागडे, शासकोय विज्ञान संस्था, | संचालक,शासकोय विज्ञान | विनंतीनुसार 
संचालक मुंबई संस्था, नागपूर (रिक्‍त पदी) 


२. संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांनी बदली झालेल्या अधिका-यांना बदलीच्या ठिकाणी रूजू 
होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच संबंधित अधिका-यांनी सध्या कार्यरत असलेल्या महाविद्यालय/ 
संस्थेतून त्यांची बदली नंतरची पदस्थापना केलेल्या महाविद्यालयात/ संस्थेत तात्काळ रुजू व्हावे. 

३. संबंधित अधिका-यांना कार्यमुक्त झाल्यापासून बदली झालेल्या ठिकाणी रुजू होईपर्यंतच्या 
कालावधीत कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करण्यात येणार नाही. 

४. सदर आदेशाद्वारे बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना दिनांक १५ जून, २०२३ पर्यंत कार्यमुक्त करण्याची 
कार्यवाही संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांनी करावी. तसेच बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांचे दिनांक ०१ जुलै, 
२०२३ पासूनचे वेतन बदलीपूर्वीच्या कार्यालयाकडून काढले जाणार नाही याची जबाबदारी संबंधित आहरण व 
संवितरण अधिकाऱ्यांची राहील. 

५. सदर बदली आदेशाबाबतचा कार्यपालन अहवाल संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांनी दिनांक २५ जून, 
२०२३ पर्यंत शासनास सादर करावा. 


शासन Sea क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र.७१/मशि-१ 


६. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०५३०१८१२१६६९०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने कक कता 
PRATAP 1011 


8(060047007086000760013099८846010501 
Odae4609d63 10, ICode=400032, st=Maharashtra, 
P A N D U RA N G L U B A L ber=AF6895C47A84066432F5BDD1F182B4163D880AC9 
BD8D24A198FD0E7310BBEB59, cn=PRATAP PANDURANG LUBAL 
Date: 2023.05.30 19:58:10 +05'30 


(प्रताप पां. लुबाळ ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, 
सर्व प्राचार्य/ संचालक, शासकीय महाविद्यालये/संस्था. 
४. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१ व २, मुंबई व नागपूर. 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई 
. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
७. निवड नस्ती. 
प्रत, 


१. मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


